जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीमधुन 
नविन अंगणवाडी बांधकाम करणे, ज्या जुन्या 
अंगणवाडयांमध्ये शौचालये नाहीत त्याठिकाणी 
शौचालयाची बांधकामे करणे तसेच अंगणवाडी 
इमारतींची किरकोळ दुरुस्तीची कामे करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०१ (भाग-१)/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०१/का-६, दि. १५ डिसेंबर २०१७ 
(2) आयुक्‍्त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/नवी मुंबई/का-७/बांधकाम/ 
२०१८-१९, दिनांक ८/१/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१७-१८ पासून जिल्हा वार्षिक योजनेमधुन नविन अंगणवाडी बांधकाम करणे, ज्या 
अंगणवाडयांमध्ये शौचालये नाहीत त्या ठिकाणी शौचालये बांधणे व अंगणवाडी इमारतींची किरकोळ 
दुरुस्तीची कामे करण्यास जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या अंगणवाडी बांधकाम योजनेच्या 
नावात बदल करुन “नविन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी शौचालय बांधकाम व अंगणवाडी इमारतीची 
किरकोळ दुरुस्ती” अशी सुधारणा करण्यास संदर्भाधिन दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. सन २०१७-१८ पासून जिल्हा वार्षिक योजनेमधुन नविन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी शौचालय 
बांधकाम व अंगणवाडी इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीच्या 
खर्चाचे प्रमाण नविन अंगणवाडी बांधकामासाठी ५०% व जुन्या अंगणवाडी इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती करणे 
तसेच ज्या अंगणवाडी मध्ये शौचालये नाहीत त्याठिकाणी शौचालये बांधकाम करणे यासाठी ५०% असे 
राहील त्याप्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये या शासन निर्णयान्वये 
सुधारणा करुन ज्या अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतींची बांधकामे किमान ८ वर्षे पुर्वी झालेली आहेत अशाच 
अंगणवाडयांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. तसेच जुन्या अंगणवाडी इमारतींची 
किरकोळ दुरुस्ती करणे तसेच ज्या अंगणवाडी मध्ये शौचालये नाहीत त्याठिकाणी शौचालये बांधकाम करणे 
यासाठी ५०% मर्यादेपर्यंत निधी उपलब्ध करुन देता येईल. सदर टक्केवारीची मर्यादा आवश्‍यकतेनुसार कमी 
करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( जिल्हा परिषद) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या 
समितीस प्रदान करण्यात येत आहेत. 
३ सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०१ (भाग-१)/का.६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०९११५०१८११३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
: ment Of Maharashtra, ou=Women And 
La | sin g Child ment Department, postalCode=400032, 
st=M a, 
3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02 
12494e 1a64477bf79d694, 


Ramchandra G ujar dak corel ene ee te 
b28fd2204e49a4d81f12a5745, Lalsii imchandra r 
Date: 2019.01.09 11:55:36 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास , मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री ,मंत्रालय,मुंबई 
५) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्य 
) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव ( नियोजन विभाग) मंत्रालय,मुंबई 
) प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
qo) सचिव (महिला व बाल कल्याण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
११) सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
१३) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१५) सर्व जिल्हाधिकारी 
१६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१७) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
१८) )महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
१९) सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाळ विकास 
२० सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषदा) 
29) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) 
२२) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 
२३) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२४) वित्त विभाग (व्यय-६)/नियोजन विभाग ( का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 

२५) सर्व कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग ( जिल्हा परिषद) 

२६) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण far, मुंबई 
२७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

२९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

३० महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

३१) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


